सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम 


ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र. ४२/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०७ एप्रिल, २०२२ 


पहा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या.१२, 
दिनांक २१.०६.२०२१ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४२/सेवा-३, 
दिनांक ०३.०२.२०२२ 


शासन परिपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन 


शासन परिपत्रक, दिनांक ०३.०२.२०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरत्या 


ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही आक्षेप असल्यास/ काही वास्तविक चुका असल्यास (नाव, आडनाव, 


जन्मदिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, नियुक्तीचा मार्ग, शैक्षणिक अर्हता, अभिप्राय इ. मध्ये चुका 


असल्यास) किंवा एखाद्या अभियंत्यांचे नाव ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट केळे नसल्यास किंवा ज्या 


अभियंत्यांच्या नावापुढील संबंधित स्तंभामध्ये माहिती अभावी रकाना कोरा असल्यास, सदर 


माहिती आवऱ्यक त्या पुराव्यासह शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत कळविण्यात आले 


होते. 


२. “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत)” संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची एकत्रित 


तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने कोणाकडूनही आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. यास्तव, सामान्य 


प्रशासन विभाग,शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या.१२,दिनांक २१.०६.२०२१ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र. ४२/सेवा-३, 


अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मध्ये विहीत केलेल्या 


तरतुदीनूसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. मुख्य अभियंता (विदयुत) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची आपल्या 


अधिपत्याखालील सर्व परिमंडळ/मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालयास वितरीत करावी व 


त्याबाबतची पोच शासनास सादर करावी. 


Ce सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०४०७११५१०२५७१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DATTAT RAY ro ५0० by DATTATRAY VASANTRAO 


DN: CN = DATTATRAY VASANTRAO KHARKE, 


VASANTRAO CG =IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 


K HA R K E DEPARTMENT 


Date: 2022.04.07 11:54:32 +05'30' 


(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

. सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

. अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबई/ पुणे/ 

नांदेड/नागपूर 

५. सह सचिव (सेवा) / सह सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत),गट-ब (राजपत्रित) 
- यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांचेमार्फत 

८. निवडनस्ती (सेवा-३). 


०७८ AV AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४२/सेवा-३, दि. ०७ एप्रिळ,२०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट "अ" 
संवगांचे नाव :-सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत), गट-ब (राजपत्रित) 
प्रेणी-:- एस-१८ रु.४१८००-९३२३०० 
Fo. जानेवारी, २०२२ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कायरत कर्मचा-यांची ) 
T जन्म दिनांक दिनांक | 9 
(दिनांक-महिना- ३(२)(अ) 
नियुक्तीचा मार्ग | वर्ष) नुसार 
संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


विनोद खुशालराव बवरुडकर सरळसेवा ०५.१२.१९७० १७-११-९८ १७-११-९८ -१२-२ ate. शासन आदेश दिनांक 
२६.०५.२०२० अन्वये सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग. 


- a AEG 

करक 

[faders [eat | ०४००९८६ [ee | २करर कक कळ [ae 
aia wat 


श्री.देनेश दोलत ठाकरे सरळसेवा ०१९१-०६-८१ भ.ज.(क) ३-०१-१२ ३-०१-१२ १-०५-३९ परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त होण्याच्या अधीन 


0) 
र pana ee [aaa | ae | ककस कळत का ककल 
अ ae 
स aa 


पुजा सागर जाधव सरळसेवा ०१.१०.१९८७ खुला (महिला) २१-०३-१२ २१९१-०३-१२ २३२०-०९-४५ 
र 
J वी 
वरक [11] 


अ.क्र।नियम ३ भयंत्यांचे संपूर्ण नांव संबंधित  |जन्म दिनांक शि नियम | ज्येष्ठतेचा दिनांक |सेवानिवृत्तीचा |शैक्षणिक अहता शेरा 


(२) (ब) 'पदावरील | (दिनांक-महिना- ३(२)(अ) दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा मार्ग | वर्ष) नुसार (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता संवर्गात वर्ष) 
क्रमांक प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


२ Sa i = Bee =] 
१७ ।श्रोमतो प्रज्ञा.स.येडे सरळसेवा ०४.०२.१९८७ भ.ज.(क) ०५०५-०३-१२ ०५-०३-१२ २८-०२-४५ बी.टेक (इ) 
(कुमारी प्रज्ञा दिलीपराव गावडे) 


१८ | sic रेखा सु.जाधव सरळसेवा १२.०५.१९८७ | अ.जा.(महिला) | ०५०५-०३-१२ ०५-०३-१२ ३१-०५-४५ 
(कुमारी रेखा प्रकाशभाई गोहेल) 
कुमारी रुपाली रंगनाथ माळी ०७.०३.१९८६ | इ.मा.व.(महिला) | ०६-०३-१२ ०६-०३-१२ 


१९ रं : 

२० | श्रीमती श्रुती राहल शिवणकर सरळसेवा ०१.०५.१९८९ | इ.मा.ब.(महिला) | १४-०८-१२ १४-०८-१२ ३०-०४-४७ 
(कुमारी श्रुती अशोक ब्राम्हणकर) 

२१  |श्री.योगेश निंबा साळुंके २८.०८.१९८२ ०१०.०१.२०१२|  १०-०१९-१२ 

२२ चिचोळे - .मा.ब. - 

२३ 


परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त होण्याच्या अधीन 


wa ae) “wo wo “wo 


| 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKK 


२२ ; श्री.श्रीकांत शांताराम सरळसेवा ०७-११-९३ SA. १७-०९-१९ १७-०९-१९ ३०-११-५१ परिविक्षाधीन कालाव 
5 परिविक्षाधीन कालावधो 
| समाप्त होण्याच्या अधीन 


